वाचा 


विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका या 
प्रकल्पासाठी रु.२२,२५० कोटी व पुणे रिंग रोड (पूर्व) या 
प्रकल्पासाठी रु.५,५०० कोटी असे एकूण रु.२७,७५० 
कोटीचे कर्जरोखे उभारण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. खाक्षेस-२०२४/प्र.क्र.२७९/रस्ते-८ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक ३१ जुले, २०२४. 


. शासननिर्णय क्र.खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२४७/रस्ते-८ दि.०६.०९.२०२१ 

. शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२४७(भाग-१)/रस्ते-८ दि.०६.०९.२०२१ 
., शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२४७(भाग-२)/रस्ते-८ दि.०६.०९.२०२१ 
. शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२४७(भाग-३)/रस्ते-८ दि.०६.०९.२०२१ 


Cc Aw A  -0 


प्रस्तावना :- 


विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका व पुणे रिंग रोड (पूर्व या प्रकल्पांसाठी एकूण रु.२७,७५० 


कोटीचे कर्जरोखे उभारण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
दि.११.०७.२०२४ रोजी मा.मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने 


मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 


शासन निर्णय:- 


3) 


ड्‌) 


3) 


विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतुक मार्गिका प्रकल्प (VAMMC) व पुणे रिंग रोड (पूर्व) या प्रकल्पांच्या 
भूसंपादनासाठी अनुक्रमे रु.२२,२५० कोटी व रु.५,५०० कोटी अशा एकूण रु.२७,७५० कोटी निधी महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत खुल्या बाजारातून कर्जरोखे स्वरुपात उभारण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

सदर कर्जरोख्यांचा १५ वर्षांचा कार्यकाळास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

संपूर्ण कर्जरोखे व त्यावरील व्याजाची परतफेड शासन हमीद्वारे सुरक्षित केळी जाईल. 

संपूर्ण कर्जरोखे व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व महामंडळावर राहील. तथापि, सदर दायित्व 
कमी पडल्यास (Short fall) AERIS शासनातर्फे अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन हमी 
देण्यात येत आहे. 

कर्जरोख्यांच्या व्याजाची रक्‍कम तिमाही किंवा सहामाही अदा करण्यात येईल. तसेच कर्जरोख्यांची 
परतफेड शोवटच्या पाच वर्षात टप्प्या-टप्प्यामध्ये अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने खुल्या बाजारातून कर्जरोख्यांचे व्याज दर स्पर्धात्मक पध्दतीने 
सुनिश्चित करुन सदर व्याज दर RBI/ SEB) यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सुसंगत असण्याच्या व शासन 
मान्यतेच्या अटीस अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२४/प्र.क्र.२७९/रस्ते-८ 


सदर झासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३११८४४१४३४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SACHIN MANIKRAO 


CHIVATE टॅ 
(सचिन चिवटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६ मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
८) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 
१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


( 
१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२१) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२४) सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
२६ मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 


२७) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव / 
कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


